Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 


ATVA 


Me 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १५ ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी २२ , २०१८ /फाल्गुन ३ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिकागों - नपाप्र- कावि- १२९ - २०१८ . 


गोंदिया जिल्ह्यातील नगर पंचायत , सडक अर्जुनी येथील अध्यक्ष पदाची निवडणूक दिनांक १७ - ११ - २०१७ च्या विशेष सभेत घेण्यात आली. महाराष्ट्र 
नगर परिषदा आणि नगर पंचायत ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) नियम , १९८१ मधील नियम ७- अ चे तरतुदीनुसार अध्यक्षाचे नांव राजपत्रात प्रसिद्ध 
करण्यासाठी व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक दिनांक २८ - १२ - २०१७ च्या विशेष सभेत घेण्यात आली. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) अन्वये उपाध्यक्षाचे नाव राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी प्राप्त अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , नगर पंचायत , सडक अर्जुनी याकरिता खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड उर्वरित कालावधीसाठी 
करण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची 


नगर पंचायतीचे नांव 


नांव 


पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 
सडक अर्जुनी 


अध्यक्ष 


टेंभुर्णे शशिकला विदेश 
बाबादास शंकरराव येरोला 


उपाध्यक्ष 


गोंदिया : 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ . 


अभिमन्यू काळे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ना .- एक - अ- १ ( २६२१ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


